लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ मा. 
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण 
भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा 
पुरविणे) अंतर्गत रद्द केलेल्या 
कामांच्या यादीतून कामे वगळणे/ 
सुधारणा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.३४२/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, दिनांक of मे, २०२२. 
२) शासन शुध्दिपत्रक क्र-विकास.२०२२/प्र.क्र.११९-भाग/२/यो-६ ,दि .०२ जून ,२०२२ 
३) शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/भाग-५/योजना-६, दिनांक १ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि. १ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये HRN २५१५ 
१२३८ (मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे) या 
योजनेंतर्गत रद्द केलेली कामे रद्द यादीतून वगळण्यात आलेली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये वगळलेल्या कामांच्या यादीमध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/भाग-५/योजना-६, दिनांक १ मार्च, २०२३ 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ (सा. बां. वि. यंत्रणा) मध्ये सुधारणा:- 


अ. | विवरण शासन निर्णय क्रमांक व शासन निर्णयातील रक्‍कम रु. लक्ष 


क्र. पत्रातील दिनांक कामांचा क्रमांक 
हि a क्र विकास-२०२२/प्र.क्र. १ ते २१ ३००.०० 


५०/यो-६, वि मे, २०२२ 


या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे, 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.३४२/यो-६, दि. 30 ऑगस्ट, 2023 


अ. | विवरण शासन निर्णय क्रमांक व शासन निर्णयातील रक्‍कम रु. लक्ष 
क्र. पत्रातील दिनांक कामांचा क्रमांक 


शासन शुध्दिपत्रक क्र. १ ते २८ ३००.०० 
विकास-२०२२/प्र.क्र. 
११९/भाग-२/यो-६, दि.०२ 
जून, २०२२ 


३. सदर रद्द यादीतून वगळण्यात आलेल्या विवरणपत्र अयादीतील कामांच्या बाबतीत संबंधित 


यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही 


करावी. सदर कामांची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहील. त्यामुळे सदर कामे मुदतीत पूर्ण 
करावीत. अन्यथा अशा कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8॥0१959॥॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१२०५४६००२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१) 
२) 
3) 
8) 
4) 
द) 
७) 
८) 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA | U DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e45 
N YA 0b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FE 

CF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4 
VA LV | CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 

Date: 2023.08.31 17:45:55 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, ग्राम विकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम 

निवडनस्ती (योजना-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


